Reg . No . NP CITY/ 236 / 2015-17 


RSSHRSS 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३ , अंक १८ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जून १५- २१ , २०१७/ ज्येष्ठ २५- ३१ , शके १९३९ [ पृष्ठे १२ , किंमत : रुपये ८- 00 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग ४- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ .क्र . १०३ . 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२, दिनांक १ जून , २०१७. 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ . 


क्र . टिपीएस - २८१७- ७९ - प्र. क्र . ५- २०१७- नवि - ३० . 


ज्याअर्थी, अमरावती शहराची सुधारीत विकास योजना शासन नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस - २८९२- ११८०- सीआर -९० 
९२( बी )- युडी- १३, दि . ४- १२- १९९२ अन्वये मंजूर केली असून पुढे ती दिनांक २५-२- १९९३ पासून अंमलात आली आहे . (यापुढे “ उक्त विकास 
योजना ” असे संबोधिले आहे .) 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे नवसारी, ता . जि . अमरावती येथील स.क्र . १८/१ क्षेत्र १. ६२ हे. आर (यापुढे ज्यास “ उक्त 
जमीन " असे संबोधले आहे ) क्षेत्र कृषी विभागामध्ये दर्शविले आहे . ( यापुढे “ उक्त विभाग ” असे संबोधिले आहे ); 


आणि ज्याअर्थी, अमरावती महानगरपालिकेने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा . ३७ वा ) ( यापुढे 
“ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) च्या कलम ३७( १ ) मध्ये दिलेली वैधानिक पध्दती अनुसरुन दिनांक २६- ९ - २०१६ रोजी सर्वसाधारण सभेचा 
ठराव क्र . १३ अन्वये उक्त विकास योजनेतील उक्त जमीन उक्त विभागामधून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेबाबतचा फेरबदलाचा प्रस्ताव 
शासनाच्या मंजूरीसाठी सादर केलेला आहे . ( यापुढे “प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे) ; 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशी नंतर व संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल काही 
अटींवर मंजूर करावा असे शासनाचे मत झाले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या मालकांनी सन २०१६ या वर्षातील बाजारमूल्य दर तक्त्यानुसार येणा- या उक्त जमिनीच्या एकूण रकमेच्या 
५ टक्के दराने येणा - या अधिमूल्य रक्कमेपैकी शासनास देय असलेली अधिमुल्याची ५० टक्के रक्कम रुपये १ ,३६,४६९ सहाय्यक संचालक , अमरावती 
शाखा , अमरावती यांच्या लेखाशिर्षामध्ये दि . ४ -२ -२०१७ रोजीच्या चलनाने जमा केलेली आहे . आणि नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली ५० टक्के 
अधिमुल्याची रक्कम रुपये १,३६, ४६९ अमरावती महानगरपालिकेकडे दि . १० - ३- २०१७ रोजी जमा केलेली आहे . 


अ.-एक - अ- १ (१३६४ ). 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १५- २१ , २०१७ / ज्येष्ठ २५-३१, शके १९३९ 


त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ पोटकलम ( २) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकाराचा वापर करुन उक्त विकास 
योजनेतील प्रस्तावित फेरबदलास शासन मंजूरी देत आहे आणि त्यासाठी उपरोक्त दिनांक ४- १२-१९९२ ची अधिसूचना सुधारीत करण्यात येत आहे; 

“विकास योजना मंजूरीच्या 3धिसूचनांच्या फेरबदल सुचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे. 


नोंद 


“मौजे रहाटगाव , स . क्र . १८ / १ , क्षेत्र १. ६२ हे . जमीन कृषी विभागातून वगळुन खालील अटींवर रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत 
आहे. ” 


अट क्र . १ : मंजूर विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली प्रमाणे खुल्या जागेव्यतिरीक्त आवश्यक ते सुविधा क्षेत्र प्रस्तावित करणे आवश्यक 

राहील. 


2 


10 


अट क्र . २ : फेरबदलाखालील क्षेत्रात पायाभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी जमीन मालक /विकासकाची राहील . 
अट क्र . ३ : फेरबदलाखालील जमिनीत जर अभिन्यासात भूखंड पाडून विक्री करणे प्रस्तावित असेल तर अभिन्यासातील मूलभूत सुविधांचा विकास व 

भूखंड विक्रीसाठी खालीलप्रमाणे बंधने राहतील. आयुक्त महानगरपालिका, अमरावती यांनी सदर बाबींवर नियंत्रण ठेवावे . 
( अ ) अभिन्यास अंतीमतः मंजुर झाल्यानंतर 

एकूण २५ % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( ब) सुमारे ४०% मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

एकूण ५० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( क) सुमारे ६० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर - एकूण ७५ % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( ड) सुमारे ८० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

- एकूण ९० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( इ) सुमारे १०० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

एकूण १०० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 
तसेच जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर , आयुक्त , महानगरपालिका, अमरावती यांनी विहीत केल्यानुसार 
सर्व म सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही. " 


अट क्र . ५ : वरील अटींचे उल्लंघन झाल्यास रेखांकन व अकृषक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील . 


उक्त फेरबदल दर्शविणा- या भाग नकाशाची प्रत आयुक्त , अमरावती महानगरपालिका, अमरावती यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेमध्ये 
नागरीकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात आली आहे. 


सदर अधिसुचनेची प्रत शासनाच्या www. maharashtra. gov. in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


म . मो . पाटील , 
अवर सचिव . 


भाग १ - अ ( अ. वि . पु .) म . शा . रा ., अ .क्र . १०४ . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya, Mumbai 400 032 , Dated 1st June, 2017 
MAHARASHTRA REGIONAL & Town PLANNING ACT, 1966 . — 


No.TPS - 2816- 1411 - CR- 276- 2016 - UD - 30 . 


Whereas, the Development Plan of Amravati (Revised ) has been sanctioned by the Government vide 

92- 1180 - C . R . 90 - 92 (B ) -UD - 13 , dated 4th December, 1992 and has came into force with 
effect from the 25th February 1993. (hereinafter referred to as the " the said Development plan ") ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १५- २१ , २०१७ / ज्येष्ठ २५-३१, शके १९३९ 


३ 


And whereas, in the said Development Plan , the land bearing Survey No. 18 / 1, Mouje Navsari, Ta. Dist. 
Amravati admeasuring 1.62 ha. (hereinafter referred to as " the said Land" ) is included in Agriculture Zone ; 


And whereas, as per the provision of Section 37 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 
1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as " the said Act"), the Municipal Corporation , Amravati vide 
its General Body Resolution dated 26th September 2016 has resolved to make modification in the sanctioned 
Development Plan of Amravati, so as to delete the said land from the said Zone and to include the same in 
Residential Zone (hereinafter referred to as " the Proposed Modification ") and accordingly submitted the proposal 
to Government for final sanction ; 


And whereas , after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning, Maharashtra 
State , Pune, the Government is of the opinion that the Proposed Modification should be sanctioned with certain 
conditions; 


And whereas, the Land owners of the said lands has deposit Rs. 1, 36 ,469 towards the 50 % Government 
share of 5 % premium amount as per the valuation of the said land as prescribed in the Annual Statement of Rates 
(ASR ) for the year 2016 , in the Government Treasury vide chalan dated 04 - 03 - 2017 through the Assistant 
Director of Town Planning, Amravati Branch , Amravati and the remaining 50 % of the 5 % premium amount of 
Rs. 1, 36 ,469 has been deposited with the Amravati Municipal Corporation , Amravati vide dated 10 - 03 - 2017 . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub - section ( 2 ) of Section 37 of the said 
Act, the Government of Maharashtra hereby sanctions the proposed Modification in the said Development Plan 
and for that purpose amends the above said Notification dated 4th December, 1992 as follows : 


" In the Schedule of Modification appended to the Notification sanctioning the said Development 
Plan , the following new entry shall be added after the last entry 


ENTRY 


" The land bearing Survey No . 18 /1, of Mouje Navasari, Ta. & Distt. Amravati admeasuring 1.62 ha., 
is deleted from the Agriculture Zone and the land so released is included in the Residential Zone , subject 
to the following conditions : 


Condition No. 1 : As per the Sanctioned Development control and Promotion Regulations , in addition to open 

space it is mandatory to provide necessary amenities . 
Condition No. 2 : It shall be the responsibility of the Land Owner/Developer to provide basic amenities in 

respect of the land under modification . 
Condition No. 3 : If the said land is proposed to be developed by way of plotted layout, then sale of plots shall 

be monitored by the Municipal Commissioner, Amravati Municipal Corporation in relation to 
development of civic amenities as per the stages given below . 


(i) 


After final approval of lay - out 


(ii ) 


After completion of 40 % of Civic Amenities 


(iii) 


After completion of 60 % of Civic Amenities 


Sale of 25 % of total plots shall be 
permissible . 
Sale of 50 % of total plots shall be 
permissible . 
Sale of 75 % of total plots shall be 
permissible . 
Sale of 90 % of total plots shall be 
permissible . 
Sale of 100 % of total plots shall be 
permissible . 


(iv) 


After completion of 80 % of Civic Amenities 


( v ) 


After completion of 100 % of Civic Amenities 


If Group Housing Scheme is proposed in the lay - out, then the occupancy certificate shall not be given unless 
civic amenities specified by the Municipal Commissioner, Amaravati Municipal Corparation are fully developed . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १५-२१ , २०१७ / ज्येष्ठ २५- ३१ , शके १९३९ 


Condition No. 5 : In case of non -compliance of above conditions, Layout Approval and Non -Agricultural 

permission shall be liable to be cancelled . 
A copy of the part plan showing the aforesaid sanctioned modification shall be available in the office of the, 
Commissioner,Municipal Corporation , Amravati during office hours on all working days for inspection of public 
for a period of one month . 

This Notification shall also be available on the Government web site at www .maharashtra. gov. in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M. M. PATIL , 
Under Secretary . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . १०५ . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम चे कलम २१ ( ४क ) अन्वये नियुक्त अधिकारी तथा 

प्रभारी सहाय्यक संचालक , नगर रचना, यांजकडून 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम २८( ४ ) अन्वये प्रारूप विकास योजना अकोट 

[ मूळ हद्द ( दुसरी सुधारीत ) + वाढीव हद्द ( सुधारीत)] मधील केलेल्या प्रस्तावित बदल प्रसिद्धीबाबत 


क्र . प्रावियो- अकोट ( मू.ह.( दु.सु .) + वा .ह.( सु .))- कलम २८ (४ )- ससंनरअ -६८९ - २०१७. - 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम - १९६६ ( १९६६ चा महा . ३७वा ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिलेला) च्या 
कलम- ३८ व २३( १) मधील तरतुदीनुसार अकोट नगर परिषद ( यापुढे “ उक्त नगर परिषद ” असे संबोधिलेली) नियोजन प्राधिकरण असल्याने , 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम २ ( १९ ) नुसार उक्त नगर परिषदेच्या अधिनस्त असलेल्या क्षेत्राची विकास योजना (मूळ 
हद्द ( दुसरी सुधारीत ) + वाढीव हद्द ( सुधारीत )) चा ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधिलेली) आराखडा तयार करणेचा इरादा ( यापुढे 
“ उक्त इरादा ” असे संबोधिलेला ) त्यांचेकडील ठराव क्र . ६२ दि . ०९ -०६- २०१४ रोजी जाहीर करून , त्याबाबतची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन 
राजपत्रात अमरावती विभागीय पुरवणी भाग १- अ मध्ये दि . १८-०९ -२०१४ रोजी प्रसिद्ध केली ; 


H 


| 


आणि ज्याअर्थी, अकोट नगर परिषदेने सहाय्यक संचालक , नगर रचना, अकोला यांची नगर रचना अधिकारी म्हणून मा . सहसंचालक , नगर 
रचना अमरावती विभाग, अमरावती यांचेमंजूरीने उक्त अधिनियमाच्या कलम -२४ अन्वये नियुक्ती केली आहे. आणि त्याप्रमाणे नियुक्त केलेल्या नगर 
रचना , अधिकारी यांनी नगर परिषद हद्दीच्या अधिनस्त क्षेत्राचे सर्वेक्षण करून , उक्त अधिनियमाचे कलम- २५ अन्वये विद्यमान जमीन वापर नकाशा तयार 
केला . तद्नंतर विकास योजनेचे प्रस्ताव दर्शविणारा उक्त प्रारूप विकास योजनेचा ( मूळ हद्द ( दुसरी सुधारीत ) + वाढीव हद्द ( सुधारीत )) चा नकाशा 
आणि अहवाल तयार करून उक्त नगर परिषदेकडे, उक्त अधिनियमाचे कलम - २६ ( १) अन्वये प्रसिद्ध करण्याकरिता पत्र क्र . ९८७, दि . २० -०८ - २०१६ 
अन्वये सादर केला. तथावि , उक्त नगर परिषद , उक्त अधिनियमाच्या कलम - २६ ( १ ) मधील तरतुदीनुसार , उक्त विकास योजना विहीत कालावधीत 
प्रसिद्ध करण्यास असमर्थ ठरली ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजना, उक्त अधिनियमाचे कलम - २६( १) मधील तरतुदीनुसार उक्त नगर परिषदेने विहीत कालावधीत प्रसिद्ध 
करणे व शासनास मंजूरीकरीता सादर करण्याचे कर्तव्य पार पाडण्यात कसूर केली असल्याने , मा . सहसंचालक , नगर रचना , अमरावती विभाग, 
अमरावती यांनी आदेश क्र . १२९९ , दि . २८ - ०९ - २०१६ अन्वये उक्त अधिनियमाचे कलम - २१ ( ४क ) मधील तरतूदीनुसार सहाय्यक संचालक , नगर 
रचना , अकोला यांची “ अधिकारी ” ( यापुढे “ उक्त अधिकारी ” असे संबोधिलेला) म्हणून 
पर्यंतची, उक्त नगर परिषदेची कर्तव्ये पार पाडण्याचे सर्व अधिकार , सहाय्यक संचालक , नगर रचना , अकोला यांना प्रदान केलेले आहे . त्यासंबंधीची 
अधिसूचना दि . १३ - १९/ १०/ २०१६ रोजीचे महाराष्ट्र शासन राजपत्र, अमरावती विभागीय पुरवणी भाग- १अ मध्ये प्रसिद्ध झालेली आहे ; 


त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम २१ ( ४क ) अन्वयेनियुक्त केलेल्या, उक्त अधिकारी तथा सहाय्यक संचालक , नगर रचना , 
अकोला यांनी त्यांचे ठराव क्र . ०१ दि . ०७- १२ - २०१६ अन्वये उक्त विकास योजना, उक्त अधिनियमाचे कलम - २६( १ ) अन्वये महाराष्ट्र 

जपत्रात अधिसूचनेद्वारे व उक्त अधिनियमातील तरतुदीप्रमाणे अन्य प्रकारे प्रसिद्ध करण्याचे ठरविले आणि उक्त विकास योजना ही उक्त 
अधिनियमाचे कलम - २६ ( १ ) अन्वयेची अधिसूचना मराठी व इंग्रजी भाषेत महाराष्ट्र शासना राजपत्र अमरावती विभागीय पुरवणी भाग एक अ मध्ये 
दि . २२ - २८ / १२ / २०१६ पृष्ठ क्र . ५ ते ७ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. उक्त प्रसिद्ध प्रारुप विकास योजनेवर प्राप्त हरकती/ सूचनावर नियुक्त 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जून १५-२१ , २०१७ / ज्येष्ठ २५-३१ , शके १९३९ 


५ 


नियोजन समितीने सुनावणी घेऊन व निर्णय देऊन त्याचा अहवाल दि . ६- ४ - २०१७ रोजी नियुक्त अधिकारी तथा सहायक संचालक नगर रचना , अकोला 
यांचेकडे सादर केलेला असून यांवर नियुक्त अधिकारी यांनी त्यांचे अहवालाचा विचार करुन उक्त विकास योजनेमध्ये करावयाच्या प्रस्तावित बदलाची 
सूची व नकाशा तयार केलेला आहे . उक्त प्रस्तावित बदल दर्शविणारा प्रारूप विकास योजना नकाशा शासनास मंजूरीस सादर करण्यापुर्वी महाराष्ट्र 
प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम २८ ( ४ ) अन्वये महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात व स्थानिक वृत्तपत्रात जनतेच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध 
करणे आवश्यक आहे . 

उक्त विकास योजनेमध्ये करण्यात आलेल्या बदलाची सूची ( प्रपत्र- अ) व त्या संबंधीचे प्रारुप विकास योजना नकाशे सहायक संचालक , नगर 
रचना , अकोला , नवीन प्रशासकीय इमारत , दुसरा मजला, जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर , अकोला-४४४ ००१ व मुख्याधिकारी , नगर परिषद , अकोट 
यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत कामकाजाच्या दिवशी सर्व जनतेचे अवलोकनार्थ ठेवण्यात आलेले आहेत . सदर बदलाची सूची ( प्रपत्र - अ ) व उक्त 
प्रारुप विकास योजना नकाशे उक्त सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासुन ३० दिवसांपर्यंत जनतेच्या अवलोकनार्थ उपलब्ध 
राहतील. 


अकोला : 
दिनांक ५ जून २०१७. 


प्र . कि . दांदळे , 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना, अधिनियमचे 
कलम २१( ४क ) अन्वये नियुक्त अधिकारी तथा 
प्र. सहाय्यक संचालक , नगर रचना, अकोला . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ .क्र . १०६ . 
BY I/C ASSISTANT DIRECTOR OF TOWN PLANNING , AS OFFICER APPOINTED UNDER SEC 

TION 21 (4A ) OF THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 
Notification under Section 28 ( 4 ) of Maharashtra Regional and Town Planning act, 1966 

Draft Development Plan of Akot [Original Limit (Second Revision ) + Additional Limit ( First Revision )] 


No.DP -Akot ( O .L .(2R ) + E .L . (R ) -(publication - ADTPA -689- 2017 . 


Whereas , the Akot Municipal Council (hereafter referred to as the " said municipal council") being the 
planning authority for the area under its jurisdiction under the clause ( 19 ) of the Section 2 of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) (hereafter referred to as " the said Act") has by 
its resolution No . 62 , dated 09- 06 - 2014, made a declaration under section 38, with sub- section ( 1 ) of Section 23 
of the said act of its intention to prepare combined Development Plan for Second Revision of Original Limit and 
First Revision of the Additional limit. That is the Development Plan of Akot [Original Limit ( Second 
Revision) + Additional Limit ( First Revision)] ( hereafter referred to as "the said development Plan ") for the entire 
area within its jurisdiction . Notice of such declaration was published in the Maharashtra Government Gazette 
( hereafter referred to as " Official Gazette ") part I- A, Amravati Divisional Supplement dated 18 - 09 - 2014; 


And whereas, the said Municipal Council has appointed Assistant Director of Town Planning Akola as " Town 
Planning Officer" with prior approval of Joint Director of Town Planning , Amravati Division , Amravati under 
Section 24 of the said act. After carrying out survey of the entire land within its jurisdiction and prepared existing 
land use map as required under section 25 of the said act and there after prepared the said Draft Development 
Plan of Akot [Original Limit (Second Revision ) + Additional Limit ( First Revision ) ] and handed over to the said 
Municipal Council for the publication under Section 26 ( 1) of the said act by its office letter bearing No . 987 dated 
20 -08 -2016 . The said Municipal Council has failed to published the said Draft Development Plan under Section 
26 ( 1 ) of the said act, within prescribed time limit ; 


And whereas, the said Municipal Council has failed to perform its duty , under the provisions of the said 
act , under Section 26 ( 1 ) within prescribed time limit, because of which the Joint Director of Town Planning 
Amravati Division Amravati, vide order No . 1299 , dated 12 - 09 - 2016 appointed the Assistant Director of 
Town Planning , Akola as " a officer " under Section 21 (4A) of the said act, to perform the duties of the said 

Municipal Council under Sections 26 to 30 of the said act ( hereafter referred to as "the Said Officer "). The said 
Notification published in the Maharashtra Government Gazette , part I- A , Amravati Division , Amravati Supplement 
dated 13- 19 / 10/ 2016 . 
अ .-एक- अ- २ ( १३६४ ). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जून १५- २१ , २०१७ / ज्येष्ठ २५ - ३१ , शके १९३९ 


Now , therefore , The Assistant Director of Town Planning, Akola as appointed officer under Section 21( 4A ) 
of the said act has therefore resolved vide resolution No. 1 dated 07 - 12 - 2016 to decided to publish by way of 
Notice in the said Official Gazette , the said Development Plan under Section 26 ( 1) of the said act , and the said 
Development Plan is published in the Maharashtra Government Gazettem , Part I- A , Amravati Divisional Supple 
ment dated 22 - 28 / 12 / 2016 on page No. 5 to 7 , under Section 26 ( 1) of the said act. appointed planning committee 
giving on receipt of suggestion /objection relating to the said Development Plan and submitted its report to the 
Assistant Director of Town Planning , Akola to the said officer dated 06 - 04 - 2017 . the said officer considered the 
report and make a list of such modifications or changes, the list of such modifications or charges made in the said 
Draft Development Plan is necessary to publish for information of the public in the said Official Gazette under 
Section 28 (4 ) of the said act, before such submission to Government for sanction under Section 30 ( 1) of the 
said act. 


A Copy of the said Draft Development Plan alongwith a list of such modifications or changes thereof are 
kept open for inspection of the public at the office of the Assistant Director of Town Planning , Akola at New 
Administrative Building, 2nd Floor, Collectorate Premises, Akola and the office of the Chief Officer Municipal 
Council, Akot during its office hours on all working days . For 30 days from the publications of this notice in 
Maharashtra Government Gazette . 


Akola : 
Dated the 5th June 2017 . 


P. K . DANDALE , 
Officer Appointed Under Section 21 (4A ) 
OfMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

And I/ c Assistant Director Of Town Planning , Akola. 


भाग १- अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ .क्र . १०७ . 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 


वाचा : - ( १ ) मा . प्रधान सचिव , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय मुंबई यांचे आदेश क्र . कृबास- २००६- प्र . क्र . ४३९ - ११ - स , 

दिनांक ०३- ११ - २००७ . 


( २ ) मा . पणन संचालक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे पत्र क्र . पणन - ५- कृउबास -निवडणूक - २००७, दिनांक १५ नोव्हेंबर , २००७. 


( ३ ) गटविकास अधिकारी , पंचायत समिती , बार्शिटाकळी यांचे पत्र क्र .पंस- सां - ४६१ -१७, दि . १५- २- २०१७, व समपत्र क्र . १२४३ - २०१७ , 

दि . ११ - ५- २०१७. 


क्रमांक विनियम -कृउबास -निवडणूक - ४७७० -२०१७. - 

ज्याअर्थी, उपरोक्त संदर्भीय पत्रान्वये मा . पणन संचालक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांनी मा . प्रधान सचिव सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग मंत्रालय , 
मुंबई- ३२ यांचे आदेश क्रमांक कुबास - २००६- प्र.क्र .४३९- ११- स , दि . ३- ११- २००७ नुसार कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचे फीद्वारे होणारे वार्षिक 
उत्पन्न रुपये ५ कोटी पर्यंत आहे अशा सर्व बाजार समित्यांचेनिवडणूक कार्यक्रम जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांनी जाहीर करणेबाबत आदेशित 
केलेले आहे ; 


___ आणि ज्याअर्थी, कृषी उत्पन्न बाजार समिती , बार्शिटाकळी या बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची निवडणूक घेण्यात आलेली असून या 
कार्यालयाची अधिसूचना दि . २८- ९- २०१५ नुसार कलम १३( १)( अ), ( ब) ( ब -१) मधील जागांकरिता निवडून आलेल्या संचालकांची नांवे व पत्ते 
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४ ( ४) तसेच महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास विनियमन) नियम , 
१९६७ चे नियम ८३ च्या तरतुदीनुसार प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती , बार्शिटाकळी यांनी उक्त वाचा क्र ( ३ ) मधील पत्रान्वये उक्त अधिनियमाचे कलम 
१३( १ )( ड ) नुसार बाजार क्षेत्रातील पंचायत समितीच्या प्रतिनिधीचे नाव या कार्यालयास कळविले आहे . 


त्याअर्थी आता, शासन निर्णय क्रमांक एपीएम - २०८१- ३६३६० - ४४० - ११ - सी , दिनांक ०५- ०९ - १९८१ आणि आदेश क्र . कृबास - २००६- प्र .क्र .४३९ 
११-स, दि . ०३- ११ - २००७ अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , गोपाळ गेणु मावळे, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , अकोला, महाराष्ट्र 
कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४( ४)( क ) व तसेच महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) नियम , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १५- २१ , २०१७ / ज्येष्ठ २५- ३१ , शके १९३९ 


७ 


१९६७ चेनियम ८३ च्या तरतुदीच्या अधिन राहून कृषि उत्पन्न बाजार समिती, बार्शिटाकळीवर कलम १३( १)( ड) नुसार पंचायत समितीच्या प्रतिनिधीचे 
नाव खालील अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे प्रसिद्ध करण्यात येत असून त्यांची बाजार समितीचे संचालक मंडळावर याद्वारे नियुक्ती करीत आहे. 


अनुसूची 


अ . क्र . 


सदस्याचे नाव 


मतदार संघाचे नाव 


( २ ) 
१. सौ . शुभांगी सुनिल ठाकरे, मु. पो . कान्हेरी सरप , पंचायत समिती, बार्शिटाकळी यांचे प्रतिनिधी 

__ ता . बार्शिटाकळी, जि . अकोला . 
सदरची अधिसूचना आज दिनांक २० मे २०१७ रोजी माझे स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रेसह दिली असे . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ .क्र . १०८ . 
वाचा : - ( १ ) मा . प्रधान सचिव , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय मुंबई यांचे आदेश क्र . कृबास - २००६- प्र .क्र . ४३९ - ११ - स , 

दिनांक ०३ - ११- २००७ . 
( २) मा . पणन संचालक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे पत्र क्र . पणन- ५-कृउबास-निवडणूक - २००७, दिनांक १५ नोव्हेंबर , २००७ . 
( ३ ) गटविकास अधिकारी , पंचायत समिती , अकोट यांचे पत्र क्र . पणन -पंचायत ठराव - ५८१- १७, दि . ५ - ५- २०१७ . 


क्रमांक विनियम- कृउबास-निवडणूक - ४७८२ - २०१७. 


ज्याअर्थी, उपरोक्त संदर्भीय पत्रान्वये मा . पणन संचालक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांनी मा . प्रधान सचिव सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग मंत्रालय, 
मुंबई - ३२ यांचे आदेश क्रमांक कृबास - २००६- प्र .क्र .४३९ - ११- स , दि . ३- ११ - २००७ नुसार कृषि उ 
उत्पन्न रुपये ५ कोटी पर्यंत आहे अशा सर्व बाजार समित्यांचेनिवडणूक कार्यक्रम जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांनी जाहीर करणेबाबत आदेशित केलेले 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, अकोट या बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची निवडणूक घेण्यात आलेली असून या कार्यालयाची 
अधिसूचना दि . ८- १०- २०१५ नुसार कलम १३( १)( अ), (ब ) (ब -१ ) मधील जागांकरिता निवडून आलेल्या संचालकांची नांवे व पत्ते महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न 
पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४ ( ४ ) तसेच महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) नियम , १९६७ चे नियम 
८३ च्या तरतुदीनुसार प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, गटविकास अधिकारी , पंचायत समिती , अकोट यांनी उक्त वाचा क्र ( ३ ) मधील पत्रान्वये उक्त अधिनियमाचे कलम १३( १ )( ड ) 
नुसार बाजार क्षेत्रातील पंचायत समितीच्या प्रतिनिधीचे नाव या कार्यालयास कळविले आहे . 

त्याअर्थी, आता, शासन निर्णय क्रमांक एपीएम -२०८१- ३६३६०- ४४०- ११ - सी , दिनांक ०५- ०९- १९८१ आणि आदेश क्र . कृबास- २००६-प्र .क्र .४३९ 
११ - स , दि . ०३ - ११ - २००७ अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , गोपाळ गेणु मावळे , जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , अकोला , महाराष्ट्र 
कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४( ४)( क ) व तसेच महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) नियम , 
१९६७ चे नियम ८३ च्या तरतुदीच्या अधिन राहून कृषि उत्पन्न बाजार समिती , अकोटवर कलम १३( १ )( ड ) नुसार पंचायत समितीच्या प्रतिनिधीचे नाव 
खालील अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे प्रसिद्ध करण्यात येत असून त्यांची बाजार समितीचे संचालक मंडळावर याद्वारे नियुक्ती करीत आहे. 


अनुसूची 


अ . क्र . 


सदस्याचे नाव 


पत्ता 


मतदार संघाचेनाव 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ . 


श्री . प्रमोद रामचंद्र खंडारे 


रा . अकोट , जि . अकोला 


पंचायत समिती, प्रतिनिधी 


सदरची अधिसूचना आज दिनांक २० मे २०१७ रोजी माझे स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रेसह दिली असे . 


अकोला : 
दिनांक : २० मे २०१७. 


गोपाळ गेणु मावळे , 
जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था , 

अकोला . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १५-२१ , २०१७ / ज्येष्ठ २५-३१, शके १९३९ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्याच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झालेल्या आहेत . 


१७ 


मंगळवार , मे ३० , २०१७ / ज्येष्ठ ९ , शके १९३९ 


भाग १- अ ( असा .) ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ९४ . 

__ जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
क्रमांक कक्ष- ८ - अका -जिपपंसनि - कावि- ४७३- २०१७. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ चे कलम ५६ अन्वये अमरावती जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांची स्थापना 
करावयाची आहे आणि महाराष्ट्र पंचायत समित्या (निर्वाचक गण आणि निवडणूक घेणे ) नियम , १९६२ चे नियम ५९ अन्वये निवडणुकीत पंचायत 
समित्यामधील निर्वाचक गणातून निवडून आलेल्या उमेदवारांचेनिकाल जाहीर करण्यात आलेले आहेत ; 


त्याअर्थी, मी , अभिजीत बांगर , जिल्हाधिकारी , अमरावती महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ चे कलम ५७( १ ) आणि 
५७( ३) ( अ ) चे उपबंधास अधिन राहून महाराष्ट्र पंचायत समित्या (निर्वाचक गण आणि निवडणूक घेणे ) नियम , १९६२ चे नियम ६० अन्वये धारणी 
पंचायत समिती सदस्यांची नावे व त्यांचे पत्त्यासह खालील अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे प्रसिद्ध करीत आहे. 


अनुसूची 


निवडून आलेल्या सदस्यांचेनाव 


सदस्यांचा कायमचा पत्ता 


पंचायत समिती निर्वाचक गण निर्वाचक गण 

ज्या पंचायत समितीमध्ये क्रमांक व नाव 
समाविष्ट आहे त्या पंचायत 

समितीचे नाव 
( १) 

___ (२ ) 


धारणी 


६७- कुटंगा 
६८ - हरिसाल 
६९- दुनी 
७०-दिया 


मोरले सुनिता काडमा 
दहीकर रामविलास हिरा 
कासदेकर तारासिंग संतु 
मावस्कर बाबूलाल मुन्शी 


मु . खामदा , पो . कुटंगा, ता . धारणी , जि . अमरावती. 
मु . बोथरा , पो . नांदुरी , ता . धारणी , जि . अमरावती . 
रा . दुनी , ता . धारणी , जि . अमरावती. 
रा . दिया , ता . धारणी, जि . अमरावती . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जून १५- २१ , २०१७ / ज्येष्ठ २५-३१ , शके १९३९ 


म 


९ 


अनुसूची - चालू 


( १) 


(२) 


( ४ ) 


७१ -गोंडवाडी 


रा . गंभेरी, ता . धारणी, जि . अमरावती. 


जावरकर माधुरी हिरालाल 
जांबे सुलोचना संजय 


रा . खापरखेडा , ता . धारणी, जि . अमरावती . 


७२-शिरपूर 
७३-टिटंबा 


पटेल रोहित राजकुमार 


रा . झिल्पी, ता . धारणी , जि . अमरावती . 


७४ - मोगर्दा 


हेकडे जगदीश हिरुजी 


मु . मोगर्दा, पो . टिटंबा, ता . धारणी, जि . अमरावती . 


७५- राणीगाव 


गाव 


जावरकर बिंदिया भीमराव 


मु . राणीगाव, पो . सावलीखेडा , ता . धारणी, जि . अमरावती. 
रा . डाबका , ता . धारणी, जि . अमरावती . 


७६- सावलीखेडा 


वसू जया दिलीप 


अमरावती : 
दिनांक २९ मे २०१७ . 


अभिजीत बांगर , 
जिल्हाधिकारी, 
अमरावती . 


१८ 


शुक्रवार , जून २, २०१७ / ज्येष्ठ १२ , शके १९३९ 


भाग १- अ ( असा.) ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ९५ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
वाचा:--जिल्हाधिकारी, अकोला यांचे निवडणूक खर्च प्रकरणी आदेश , दिनांक २२ एप्रिल २०१७ . 


आदेश 


क्रमांक कक्ष- ६ - नपाप्र- अका- कावि -१२४ - २०१७. 


अकोला जिल्ह्यातील नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक, २०१६ मधील सार्वत्रिक निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाचा हिशोब 
विहित मुदतीत व योग्य रितीने सादर केलेला नसल्याने खालील यादीतील उमेदवारांना महाराष्ट्र नगरपालिका, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम , १९६५ च्या कलम १० ए ( ४) मधील तरतुदीनुसार जिल्हाधिकारी, अकोला यांचे संदर्भिय आदेशाच्या दिनांकापासुन पुढील ३ ( तीन) वर्षाच्या 
कालावधीकरीता सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास अपात्र घोषित करण्यात येत आहे . 

अकोला जिल्ह्यातील नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक २०१६, मधील सार्वत्रिक निवडणूक लढविणा - या उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाचा हिशोब 
विहित मुदतीत व योग्य रितीने सादर न केल्याच्या कारणास्तव अनर्ह / अपात्र ठरविलेल्या उमेदवारांची यादी . 


यादी 


अ . क्र . 


उमेदवाराचे नांव 


पता 


नगरपरिषदेचे 

नांव 
( ४ ) 
अकोट 


( १ ) 
१ 
२ 


( २ ) 
अनंता शहादेवराव रावळे 
पदमा बलदेव तेलगोटे 


( ३) 
अकोट 


अपात्रतेचे आदेश क्रमांक व 

दिनांक 

( ५ ) 
०१/ अकोट/ २०१७, दि . २२/ ०४/ २०१७ 


अकोट 


अकोट 


०२ / अकोट / २०१७, दि . २२/ ०४/ २०१७ 


अ- एक - अ-३-( १३६४) 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १५-२१ , २०१७ / ज्येष्ठ २५-३१, शके १९३९ 


यादी — चालू 
( ३ ) ( ४) 


( १) 


(२) 


( ५ ) 


३ 


राहुल रणवीर डोंगरे 


अकोट 


अकोट 


०३ / अकोट / २०१७, दि . २२/ ०४/ २०१७ 


श्रीमती रेणुका रविन्द्र अंजनकर 


तेल्हारा 


तेल्हारा 


०४/ तेल्हारा / २०१७, दि . २२/ ०४ / २०१७ 


५ 


तेल्हारा 


तेल्हारा 


०५/ तेल्हारा/ २०१७, दि . २२/०४/ २०१७ 


श्रीमती कुसुम जगन्नाथ भुजबळे 
श्रीमती जया राजेश पाचपोर 


तेल्हारा 


तेल्हारा 


०६ / तेल्हारा/ २०१७, दि . २२/ ०४/ २०१७ 


तेल्हारा 


तेल्हारा 


०७/ तेल्हारा/ २०१७, दि . २२/ ०४/ २०१७ 


८ 


मौ . सलिम मो . युनुस 
श्रीमती प्रिती बाळकृष्ण उमाळे 


बाळापुर 


बाळापुर 


०८ /बाळापुर / २०१७, दि . २२/ ०४ / २०१७ 


मु . अकबर शे . आबदार 


बाळापुर 


बाळापुर 


०९/ बाळापुर/ २०१७, दि . २२/ ०४/ २०१७ 


बाळापुर 


१० /बाळापुर/ २०१७, दि . २२/ ०४/ २०१७ 


बाळापुर 


११ / बाळापुर / २०१७, दि . २२ / ०४/ २०१७ 


१० 
११ 
१२ 
१३ 


श्रीमती सुल्ताना परवीन आतिक अहेमद बाळापुर 
मो . शाहीद गु . जाहीद | 

बाळापुर 
श्रीमती शालु राहुल उमाळे बाळापुर 
नसीर अहेमद मंजुर अहेमद 

बाळापुर 


बाळापुर 


१२/बाळापुर/ २०१७, दि . २२/ ०४/ २०१७ 


बाळापुर 


१३/ बाळापुर/ २०१७, दि . २२/ ०४/ २०१७ 


श्रीमती साफुरा बी अ . मजीद 


बाळापुर 


बाळापुर 


१४/ बाळापुर/ २०१७, दि . २२ /०४ / २०१७ 


अमजदखा बिसमिल्ला खाँ 


बाळापुर 


बाळापुर 


१५ / बाळापुर/ २०१७, दि . २२ /०४ / २०१७ 


अरुण दत्तात्रय बोडे 


पातुर 


पातुर 


१६ /पातुर/ २०१७, दि . २२/ ०४/ २०१७ 


श्रीमती अश्विनी सुनिल पाटील 


पातुर 


पातुर 


१७/ पातुर / २०१७, दि . २२/ ०४/ २०१७ 


१८ 


संतोष बळीराम सावंत 


पातुर 


पातुर 


पातुर 


पातुर 


__ श्रीमती ज्योती सुनिल सुरवाडे 
___ श्रीमती सुनंदा हरीभाऊ आखरे 


पातुर 


पातुर 


१८ /पातुर/ २०१७, दि . २२/ ०४/ २०१७ 
१९ /पातुर/ २०१७, दि . २२/ ०४/ २०१७ 
२० / पातुर/ २०१७, दि . २२ / ०४ /२०१७ 
२१/पातुर / २०१७, दि . २२/ ०४ /२०१७ 
२२ /पातुर / २०१७, दि . २२/ ०४ / २०१७ 


श्रीमती शिलाताई मनोहर खंडारे 


पातुर 


पातुर 


पातुर 


पातुर 


२२ 
२३ 


श्रीमती नर्मदा मधुकर सातव 
गजानन धोंडुराम पोपळघट 


पातुर 


पातुर 


२३ / पातुर / २०१७, दि . २२/ ०४/ २०१७ 


अकोला : 


आस्तिककुमार पाण्डेय , ( भा . प्र . से . ) 

जिल्हाधिकारी , अकोला . 


दिनांक २४ मे २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १५-२१ , २०१७ / ज्येष्ठ २५-३१ , शके १९३९ ११ 


शुक्रवार , जून ९ , २०१७ / ज्येष्ठ १९ , शके १९३९ 


भाग १- अ ( असा.) ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ९६ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कक्ष- २० - स्थानि - अका- नपनि - कावि - ७२६ - २०१७. 


महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती , व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १९ ( १ ) मध 
आयोग , महाराष्ट्र, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक रानिआ -नप -२०१६-प्र .क्र . ५३- का - ०६, दिनांक २१ एप्रिल २०१७ नुसार प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन मी , अभिजित बांगर , जिल्हाधिकारी , अमरावती या प्रकटनाद्वारे जाहीर करतो की , बुधवार दिनांक २४ मे २०१७ रोजी अमरावती जिल्ह्यातील 
अचलपूर या नगर परिषदेच्या सदस्य पदासाठी घेण्यात आलेल्या पोट -निवडणुकांमध्ये खालील अनुसूची नुसार उमेदवार त्यांच्या नावासमोर नमूद 
केलेल्या प्रभागामधून नगर परिषद सदस्य म्हणून निवडून आलेले आहेत . 


अनुसूची 


अ.क्र . निवडून आलेल्या सदस्यांचे नाव 


प्रम 


प्रभाग क्रमांक जागा क्रमांक जागा राखीव असेल 

तर त्याचा प्रवर्ग 


(१) 


( २) 


सारीका अनिल पिंपळे 


१९ (ब ) 


सर्वसाधारण महिला 


अमरावती : 
दिनांक : २९ मे २०१७ . 


अभिजीत बांगर , ( भा . प्र . से. ) 
जिल्हाधिकारी , अमरावती . 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १५-२१ , २०१७ / ज्येष्ठ २५-३१, शके १९३९ 


HTI 9- 31 ( 37841 .) ( 31 . g . g .), H . SIL. 97., 37. $ . 80 . 

BY COLLECTOR 

ORDER 
No . Desk - 20 -L . F . A .K . - Ele -WS -727 - 2017 

As required under sub - section ( 1 ) of Section 19 of the Maharashtra Municipal Council, Nagar 
Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 and power delegated to me by State Election Commission 
vide letter SEC -MC - 2017 -CN -53 -W - 06 , dated 21st April 2017 . 1, Abhijeet Bangar, Collector, Amravati, 
hereby publish the names of candidates who have been declareed elected as councillor of the Municipal 
Council, Achalpur from the wards shown against their names in the By Election held on 24th May 
2017 (Wednesday) as shown in Schedule below . 


SCHEDULE 


Sr. 


Name of Elected 

Councillor 


Ward 
No. 


Seat Whether the seat 
No. is Reserved if so 

for which Category 


(2 ) 


(4) 


(5 ) 


Sarika Anil Pimple 


19 - B 


General ( W ) 


Amravati : 
Dated the 29th May 2017 . 


ABHIJEET BANGAR , I.A. S. 

Collector, Amravati. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004 . 


